संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान 
सुधारीत मार्गदर्शक सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संगाग्रा -२०२०/प्र.क्र.१०/पापु-१६ 
७वा मजला, जी.टी. रूग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ००१. 
तारीख: ०९ मार्च, २०२२. 


वाचा- 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय क्रमांकः संगाग्रा-२०१८/प्र.क्र.४१/पापु-१६, 
दिनांक २५ एप्रिल,२०१८. 


उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ३ (Xi) नुसार खाळीळप्रमाणे 
“राज्यस्तरीय तपासणी समिती गठीत करण्यात आली आहे. 


१. . | उप सचिव(स्वभामि), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय. अध्यक्ष 


२. | अवर सचिव (पापु-१६),पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय. सदस्य 


3. | महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, सार्वजनिक आरोग्य, महिला व बाल सदस्य 
विकास, पर्यावरण यांपैकी कोणत्याही एका विभागातील एक सदस्य. 


४. | संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर नवी मुंबई. सदस्य-सचिव 


या उपरोक्त राज्यस्तरीय तपासणी समितीमधील अनुक्रमांक 3 येथील सदस्य तपासणीकरिता उपलब्ध 
राहत नसल्याने व अनुक्रमांक ४ येथील पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था बेलापूर नवी मुंबई या 
कार्यालयाचे शासन निर्णय क्रमांक:जजामि-२०१९/प्र.क्र.१३८/पापु-१०(१६) दिनांक ०४/०९/२०२० 
अन्वये राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले असल्याने राज्यस्तरीय 
तपासणीकरिता खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय तपासणी समिती असेल:- 


त . | उप सचिव/सह सचिव (स्वभामि), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, अध्यक्ष 
मुंबई 
२. | अवर सचिव (पापु-१६),पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य-सचिव 


३. | प्रकल्प संचालक, (स्वभामि) राज्य पाणी व स्वच्छता aM, बेलापूर, नवी सदस्य 
मुंबई. 


४. | कक्ष अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संगाग्रा -२०२०/प्र.क्र.१०/पापु-१६ 


२. राज्यस्तरीय तपासणी समितीचे अध्यक्ष यांना प्रतिदिन रु.१५००/- व सदस्य यांना प्रतिदिन 
रु.१२००/- याप्रमाणे दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहिल.” 

३. उपरोक्त समितीमधील अध्यक्ष व सदस्य यांना तपासणीसाठी उपस्थित राहणे Bea नसल्यास, 
अध्यक्ष /सदस्य व सदस्य सचिव यांच्या ऐवजी प्रतिनिधी नियुक्‍त करण्याचे अधिकार विभागाचे सचिव 
/प्रधान सचिव/अप्पर मुख्य सचिव यांना राहतील. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०८१७३५४८६२२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by CHANDRAKANT KRISHNA MORE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=1 1ac200219edb36f7777ee1 101657bea427 109026722812 


2b638d6f2cdedadé2, 


pseudonym=268C7E15F99BF8B492638E14751A661EBCF0233F, 
serialNumber=2314CF333E070F9936792BC95890FA89B2F617A93 


1B2B577B703FA858F3DF433, cn=CHANDRAKANT KRISHNA MORE 


Date: 2022.03.09 17:31:40 +05'30' 
(चं.कृ.मोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
३. सर्व मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
. मा.विधानसभा व मा.विधानपरिषद सदस्य. 
५. मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
६. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
८. जिल्हा परिषद अध्यक्षा/अध्यक्ष ad. 
९. सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी. 
१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
११. सहसचिव(स्वभामि), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. अभियान संचालक, जल जीवन मिठान/स्वच्छ भारत अभियान, राज्य पाणी व स्वच्छता Fart 
बेलापूर, नवी मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संगाग्रा -२०२०/प्र.क्र.१०/पापु-१६ 


१३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व. 

१४. प्रकल्प संचालक(स्वभामि), राज्य पाणी व स्वच्छता FSM, बेलापूर, नवी मुंबई 

१५. उपायुक्त (विकास), सर्व. 

१६. पाणी पुरवठा विभागातील सर्व कार्यासन. 

१७. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(पाणी व स्वच्छता/पंचायत),जिल्हा परिषद सर्व, यांनी शासन 
निर्णयाच्या छायाप्रती प्रत्येक पंचायत समिती सभापती /उपसभापती व गट विकास अधिकारी, 
पंचायत समिती यांना द्याव्यात व गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी प्रत्येक पंचायत 
समिती सदस्य, सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी यांना द्याव्यात. 


१८. निवडनस्ती, पापु-१६. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


